सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात येणा-या 
जाहीराती, होल्डींग्स तसेच इतरही बाबींमुळे 


होत असलेले विद्रुपीकरण थांबविण्याबाबत 
कायद्याची अंमलबजावणी करणे 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एमआयएस २०१४/प्र.क्र.१२० 3 /पोल-११ 
तिसावा मजला, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ 
दिनांक: १ सप्टेंबर २०१४. 
परिपत्रक 


महाराष्ट्र अधिनियम,१९९५ महाराष्ट्र Mes ऑफ डीफेसमेन्ट ऑफ प्रॉपर्टी अक्ट, १९९५ च्या 
कलम ५ अन्वये सार्वजनिक ठिकाणांचे जनतेच्या दृष्टीकोनातून कोणत्याही विद्रुपीकरणापासून 
मोकळीक करणे तसेच कोणत्याही प्रकारचे लिखाण पुसून टाकणे, उभारलेल्या किंवा चिटकविलेल्या 
बाबी काठून टाकणे याकरिता राज्य शासन सक्षम आहे. 

सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात येणा-या जाहीराती, होल्डींग्स तसेच इतरही बाबींमुळे सार्वजनिक 
मालमत्तेचे होत असलेले विद्रुपीकरण थांबविण्यासाठी वर नमुद कायद्याच्या कलम ५ अन्वये सार्वजनिक 
ठिकाणाचे जनतेच्या दृष्टीकोनातून कोणत्याही विद्रुपीकरणापासून मोकळीक करणे, कोणत्याही प्रकारचे 
लिखाण पुसून टाकणे, उभारलेल्या किंवा चिटकविळेल्या बाबी काढून टाकणे याकरिता कार्यवाही करणे 
व कायद्याची प्रभावी अंमळबजावणी करणे यासाठी राज्यातील आयुक्‍त, सर्व 
महानगरपालिका/मुख्याधिकारी, सर्वनगरपालिका आणि ग्राम सचिव, सर्व ग्रामपंचायती यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 

या कायद्यानुसार विद्रुपीकरणापासून मोकळीक करणे तसेच जनतेच्या दृष्टीकोनातून 
उभारलेल्या कोणत्याही प्रकारचे लिखाण पुसून टाकणे ही कारवाई करताना सुरक्षेसाठी पोलीस बळाची 
आवर्यकता भासल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पोलीस यंत्रणेशी संपर्क साधावा आणि पोलीस बळ 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी विनंती करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने सुरक्षेसाठी केलेली विनंती विचारात 
घेऊन स्थानिक पोलीस यंत्रणेने पुरेसे पोळीस बळ उपलब्ध करुन द्यावे अशा सूचना सर्व पोलीस ठाणे 
यांना या परिपत्रकान्वये देण्यात येत आहेत. 

राज्यातील सर्व महानगरपालिका / नगरपालिका व ग्रामपंचायती यांनी आपल्या परिसरातील 
सार्वजनिक ठिकाणी अवैध होल्डींग्स,जाहीराती व इतरही बाबींमुळे विद्रुपीकरण होणार नाही याची दक्षता 
घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमआयएस २०१४/प्र.क्र.१२०३ /पोल-११ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०८२७१७३२०९४९२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


०८ Av AD OO 


o~ 
«> 
र्ण 


on 6 &M 


प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
प्रधान सचिव ,ग्राम विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 

सर्व पोलीस आयुक्‍त 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा 
सर्व पोलीस अधीक्षक 

मुख्याधिकारी, सर्व नगरपालिका 

पोल-११ (निवड नस्ती) 


Digitally signed by Punam 
Hi Wagd 
P [1 n a mM DN: CN = Puna Hiraman 
. Wagde, C = IN, S= 
MAHARASHTRA, O = 
Hiraman ८० 
W d MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2014.09.01 16:39:36 
ag 8 २030 


(पु.हि.वागदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


